प्रादेशिक पर्यटन योजनेअंतर्गत सन २०१७-१८ 
मध्ये वितरित केलेल्या निधीच्या अनुषंगाने 
जळगाव शहर महानगर पालिका हद्दीतील मेहरुन 
तलाव परिसर सुशोभिकरण करणे येथील विकास 
कामांची कार्यान्वयीन यंत्रणेत बदल करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : बैठक २०१७/१०/प्र.क्र.९६७ (भाग-३)/पर्यटन, 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 
दिनांक:-११ जुले, २०१८. 


संदर्भ: १) पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, शासन निर्णय क्रमांक बैठक २०१८/२/प्र.क्र.१९१/ पर्यटन, 
दि.३१/३/२०१८ 
२) जिल्हाधिकारी, जळगाव यांचे पत्र क्र. जिनिस/पर्य/गणित-नगरी/सं.स/१२४८, 
दि.२१/४/२०१८. 


शासन निर्णय: 
संदर्भ क्रमांक १ येथील शासन निर्णयान्वये जळगाव जिल्ह्यातील जळगाव हहर महानगर पालिका 

हद्दीतील मेहरुन तलाव परिसर सुझोभिकरण या कामास रु.४९६.१६ लक्ष इतकी प्रशासकीय मान्यता देण्यात 
आलेली असून सदर विकास कामे मेहरुन तलावाभोवती रस्ता बांधणे, वाहनतळ, जॉगिंग ट्रॅक, फ्लॉवर बेड, 
संरक्षक भिंत, बसण्याची व्यवस्था इत्यादी या कामांसाठी संदर्भ क्रमांक १ येथील शासन निर्णयान्वये रु.५०.०० 
लक्ष निधी वितरीत करण्यात आलेला आहे. संदर्भ क्रमांक १ येथील शासन निर्णयामध्ये या कामांची कार्यान्वयीन 
यंत्रणा जळगाव शहर महानगरपालिका, जळगाव अशी दर्शविण्यात आली आहे. 
२. संदर्भ क्रमांक २ येथील पत्रान्वये जिल्हाधिकारी, जळगाव यांनी या वरील कामांसाठी आयुक्‍त, जळगाव 
शहर महानगरपालिका, जळगाव यांच्या ऐवजी कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, जळगाव अशी 
कार्यान्वयीत यंत्रणा बदलून देण्याची विनंती केलेली आहे. विनंतीस अनुलक्षून संदर्भ क्रमांक १ येथील शासन 
निर्णयान्वये क्र. २६ येथील प्रशासकीय मान्यता देण्यात आलेल्या जळगाव शहर महानगर पालिका हद्दीतील 
मेहरुन तलाव परिसर सुझोभिकरण या कामाच्या कार्यान्वयीन यंत्रणेमध्ये जळगाव शहर महानगरपालिका, 
जळगाव ऐवजी कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, जळगाव असा बदल करण्यास शासन मंजुरी 
देत आहे. 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८०७१३१३०६४५०७२३ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


Ravindra 
Laxmikant 
Lakhote 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने, 


£28 


a 


(र.ळल.ळलखोटे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 


प्रति, 
१) महालेखापाल, महाराष्ट्र - १, (लेखा परिक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई. 


शासन निर्णय क्रमांकः बैठक २०१७/१०/प्र.क्र.९६७ (भाग-३)/पर्यटन 


महालेखापाल, (स्थानिक निकाय लेखापरिक्षा व लेख), मुंबई. 
जिल्हाधिकारी तथा सदस्य सचिव, जिल्हा नियोजन समिती, अमरावती. 
जिल्हा नियोजन अधिकारी, जळगाव. 

जिल्हा कोषागार अधिकारी, जळगाव. 

नियोजन विभाग (कार्यासन-१४११/१४४४), मंत्रालय, मुंबई. 

वित्त विभाग (का.व्यय-१४/अर्थोपाय/अर्थसंकल्प) मंत्रालय, मुंबई. 

अवर सचिव पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग (अर्थसंकल्प), मंत्रालय, मुंबई. 
निवड नस्ती/ पर्यटन. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


